अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था / शाळांसाठी 
पायाभूत विकास योजनेअंतर्गत (आयडीएमआय) 
दुसरा हप्ता १० संस्थांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या रु. ४४,४८,५००/- इतक्या निधीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः .आयडीएमआय-२०२०/(६५/२०)/ एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: ०७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक आयडीएमआय-२००८/(३७८/०८)/असंक, 
दिनांक १०.०२.२००९ 
२) अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शाळेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली यांचे आदेशा क्र. एफ ८-४६/२०१६-ईई-१९, दि. ३१ मार्च,२०२१ 
प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था / शाळांसाठी पायाभूत विकास योजना (आयडीएमआय) ही योजना 
शासन निर्णय दिनांक १०.०२.२००९ अन्वये राज्यात राबविण्यात येते. सदर योजना Goo टक्के केंद्र पुरस्कृत 
आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने दिनांक ३१ मार्च,२०२१च्या आदेशान्वये राज्यातील १० संस्थांना दुसरा 
हप्ता म्हणून रु. ४४,४८,५००/- इतका निधी वितरीत केला आहे. सदर निधी १० संस्थांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणय : निर्णय :- 


अल्पसंख्यांक समाजाच्या संस्था / शाळांसाठी पायाभूत विकास योजनेअंतर्गत (आयडीएमआय) केंद्र 
शासनाकडून दुसरा हप्ता म्हणून प्राप्त झालेला रु. ४४,४८,५००/- (रुपये चव्वेचाळीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार 
पाचशे फक्‍त) इतका निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या १० संस्थांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र संस्थेचे नांव केंद्र शासनाने मंजूर | वितरीत करावयाची 
केलेली एकूण रक्‍कम | रक्कम (दुसरा हप्ता) 
(७५%) 
षि प्रियदर्शनी शिक्षण प्रसारक मंडळ, बोरी,ता. २०.२६ १०.१३ 


जि.लातूर (नरगिस अंतुले उर्दू प्रायमरी 
स्कूल,बोरी, ता.जि.लातूर) 

२ | ज्ञान सागर एज्युकेडान सोसायटी,लातूर, ६.9६ ०३.३८ 
(हनुमान माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, 
घरगांव, ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद) 


शासन निर्णय क्रमांकः .आयडीएमआय-२०२०/(६५/२०)/ एसएम-६ 


3 | हिंदुस्थानी wart सोसायटी, १३.५० ०६.७५ 
औसा,जि.लातूर 
(अजिम हायस्कूल अँण्ड कॉलेज, औसा, 
जि. लातूर) 

| के.जी.एन. बहुद्देशिय एज्युकेशन सोसायटी, २.७० १.३५ 
लातूर, 
(सानिया Sg प्राथमिक शाळा, महादेव नांदेड 
रोड, लातूर) 

५ | नवनिर्माण शिक्षण प्रसारक मंडळ, ता. केज, १.८० ०.९० 
जि. बीड. 

६ | उजमा उदू प्रायमरी स्कूल, म्हाडा कॉलनी, १०.२० ५.१० 
लातूर 

ष्य प्रियदर्शनी उदू प्रायमरी स्कूल, आझाद ११.२५ ५.६२५ 
कॉलनी, अमरावती-४४४६०१ 

८. | केजीएन og प्रायमरी सकूल, वाई, Wag ३.७५ १.८७५ 
(बाजार),ता. माहुर,जि. नांदेड,महाराष्ट्र 

९. | इंदिरा गांधी उदू हायस्कूल, पालम पोस्ट ३.७५ १.८७५ 
ऑफीसजवळ, परभणी -४३१७२० 

| ०. | महाराष्ट्र उदू मिडल स्कूल, सायमा कॉलनी, १५.०० ७.५ 
मुघलाईपुरा, परतवाडा, ता. अचलपूर, जि. 
अमरावती-४४४८०५ 


२. उपरोक्त निधी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून तातडीने वितरीत करण्यात यावा. 


(अ) ज्या प्रयोजनासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याव्यतिरिक्त इतर उद्िष्टांसाठी निधी 
खर्च करता येणार नाही अथवा इतर कामांसाठी ळेखाशिर्षाखाली वळती करता येणार नाही. 


(ब) शिक्षण संचाळक (अल्पसंख्यांक व प्रौढ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी निधी वितरीत करतांना 
Mea त्या सर्व तरतूदी तपासाव्यात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच १० फेब्रुवारी, 
२००९ च्या शासन निर्णयातील अटी, शार्ती व निकषांचे संबंधितांकडून अनुपालन होईल याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच अनुदान वितरणापूर्वी संस्थांच्या नावांची खातरजमा करावी. 


३. केंद्र शासनाने मंजूर केलेला रु. ४४,४८,५००/- (अक्षरी रुपये चव्वेचाळीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार 
पाचशे फक्त) इतका निधी “मागणी क्र. ई-२, 2202 सर्वसाधारण शिक्षण, ०१-प्राथमिक शिक्षण, १९९ 
अशासकीय संस्थांना सहाय्य (००)(०१) अल्पसंख्यांक संस्था/झाळा यासाठी पायाभूत सोयींचा विकास (२२०२ एच 
१६९) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. शिक्षण अधिकारी (निरंतर) हे या निधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
राहतील. त्यांनी वरीलप्रमाणे रकमा कोषागारातून काढून संबंधित संस्थांना धनादेशाद्वारे अदा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः .आयडीएमआय-२०२०/(६५/२०)/ एसएम-६ 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४८/२१/आर्थोपाय, 
दिनांक २१.०५.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक २०२१०९०७१७०९१३६४२१ असा आहे. हा आदेश डीजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 
| mM t | ya Z oe noun nig : snes t फणी ee 


2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d51ec 


Mushtaque Kazi जपान” 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. शिक्षण संचालक (अल्पसंख्यांक व प्रौढ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. जिल्हा कोषागारे अधिकारी, पुणे 
८. वित्त विभाग (व्यय-५/आर्थोपाय), मंत्रालय,मुंबई 
९. अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण विभाग 
१०.निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


